राज्यामध्ये राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद 
यंत्रणांतर्गत  डायल-११२ प्रकल्प 
राबविण्यासाठी तसेच प्रकल्पाशी निगडीत 
आवश्यक बाबींवर निधी खर्च करण्यासाठी 
केंद्र शासनाकडुन प्राप्त निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र- ३६१७/प्र.क्र.११/भाग-४/पोल-३ 
गृह विभाग, २ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०२१ 


१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५. 
) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: सीसीटी-३६१७/प्र.क्र.२/पोल-३, दि.०५.०६.२०१७. 
) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.६४/विजा-३(अ), दि.०४.०८.२०१७. 
४) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.15011/19/2016-1पउर ५ (PM), दि.१६.०५.२०१७. 
) 
) 
) 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/पोल-३, दि.०४.०९.२०१७. 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. वितंप्र ३६१७/प्र.क्र.११/पोल-३, दि.२८.०२.२०१९. 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या 
दिनांक १४.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 
८) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.) व मे. महेंद्रा डिफेन्स सिस्टिम्स लि. यांच्यात 
दि.११.११.२०१९ रोजी झालेला करार. 
९) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No.15011/19-2016-NERS(PM)(WS-ID, दि.१८.०८.२०२० 
१०)मे. महेंद्रा डिफेन्स सिस्टिम्स लि. यांची दि.०८.०८.२०२०, दि.०८.१०.२०२० व 
दि.१४.१०.२०२० रोजीची देयके. 
११)अपर पोलीस महासंचाळक (नि. व स.) यांचे पत्र क्र. पोमसं/१७/६१६२/ MERS 
(डायळल-११२)/८१/२०१७-२०, दि.१९.११.२०२०. 
यरस्तावना - 
देशात पोलीस, अग्निशामक व रुग्णवाहिका या आपत्कालीन सेवा अनुक्रमे १००, १०१ व 
१०८ या वेगवेगळ्या दुरध्वनी क्रमांकावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. तथापि सदर 
आपत्कालिन सेवांसाठी वेगवेगळे दुरध्वनी क्रमांक असल्याने नागरिकांमध्ये याबाबत संभ्रम निर्माण 
होवून आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये पोलीस/अग्निशामक/ रुग्णवाहीका या आपत्कालीन सेवा 
विहीत वेळेत उपलब्ध होण्यास विलंब होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे सदर आपत्कालीन सेवा 
संपुर्ण देशामध्ये एकाच टोलफ्री क्रमांकावर (डायल-११२) उपलब्ध करुन देण्याबाबत केंद्र शासनाने 
निदेश दिले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र- ३६१७/प्र.क्र.११/भाग-४/पोल-३ 


संदर्भ HY च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणांतर्गत डायळल-११२ प्रकल्प 
राबविण्यासाठी मा. राष्ट्रपती महोदय यांनी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये महाराष्ट्र 
राज्यासाठी रु.१२८४.६६ लक्ष एवढा निधी वितरित केला आहे. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आपत्ती 
प्रतिसाद यंत्रणांतर्गत ERSS (Emergency Response Support System) डायल-११२ प्रकल्प 
राबविण्यासाठी राज्यासाठी मंजूर केलेला निधी प्राप्त करुन घेण्यासाठी तसेच या प्रकल्पाशी 
निगडीत आवर्यक बाबींवर निधी खर्च करण्याकरिता केंद्र शासनाच्या निधीतून तरतूद करण्यासाठी 
संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करण्यात आळा आहे. सदरचा निधी 
राज्य शासनास प्राप्त झाल्यामुळे तो खर्च करण्यासाठी सन २०२० च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी 
मागणीच्या प्रस्तावास मान्यता मिळाली आहे. तसेच केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.९ च्या पत्रान्वये सदरचा 
निधी राज्य शासनास वितरित केला असून पुढे पुनर्जिवित करण्याची आवश्‍यकता नाही, असे 
कळविले आहे. 

राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण, बळकटीकरण करण्याबाबतच्या 
प्रस्तावास दिनांक ०३.०८.२०१७ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने 
मान्यता दिली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील पोलीस नियंत्रण 
कक्षांचे आधुनिकीकरण करण्याकरिता रु.४२९.०६ कोटीच्या खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. 


उच्चस्तरीय waa प्रदत्त समितीच्या दि.१४.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीत 
रु.४०४,४४,६१,५१९/- (चारशे चार कोटी चव्वेचाळीस लाख एकसष्ठ हजार wast एकोणवीस 
फक्‍त) एवढ्या प्रकल्प खर्चासह मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांना Letter of Intent (LOI) 
निर्गमित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने राज्यातील पोळीस नियत्रण 
कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायल-११२) प्रकल्पाकरिता अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.) तसेच 
मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. याच्यात करार करण्यात आला आहे. तसेच सदर प्रकल्पाच्या 
आरएफपीमधील तरतुदीनुसार प्रकल्पाकरिता खरेदी केलेल्या यंत्रसामग्रीची (Voice Recording 
Server, Infrastructure for SCC, CAD Licenses, Video wall for PCC & SCC etc.) व सदर 
यंत्रसामग्री कार्यान्वित करण्याकरिता आलेल्या एकुण रु.१०,३०,४५,२२६/- एवढ्या रकमेची देयके 
पुरवठादार यांनी सादर केली असुन सदर देयके अदा करण्याची विनंती अपर पोळीस महासंचालक 
(नि. व स.) यांनी संदर्भ क्र.११ येथील पत्रानुसार केळी आहे. सदरचे काम प्रकल्प सल्लागार अर्नेस्ट 
अँण्ड यंग यांनी अपर पोळीस महासंचालक (नि. व स.) यांना दि.१६.११.२०२० रोजीच्या अग्रेषित 
केलेल्या पत्रान्वये प्रमाणित केले आहे. 


उपरोक्त बाब विचारात घेता राज्यातील पोळीस नियत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायल- 
११२) प्रकल्पाकरिता खरेदी केलेल्या यंत्रसामग्रीची (Voice Recording Server, Infrastructure for 
SCC, CAD Licenses, Video wall for PCC & SCC etc.) व सदर यंत्रसामग्री कार्यान्वित 
करण्याकरिता आलेल्या एकुण रु.१०,३०,४५,२२६/- एवढी रक्‍कम वितरित करणेबाबतची बाब 
विचाराधीन होती, त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे - 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र- ३६१७/प्र.क्र.११/भाग-४/पोल-३ 


शासन निर्णय :- 


पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायल-११२) प्रकल्पाकरिता खरेदी केलेल्या 
यंत्रसामग्रीची (Voice Recording Server, Infrastructure for SCC, CAD Licenses, Video wall for 
pcc & SCC etc.) व सदर यंत्रसामग्री कार्यान्वित करण्याकरिता आलेल्या एकुण 
रु.१०,३०,४५,२२६/- (रुपये दहा कोटी तीस लाख पंचेचाळीस हजार aaa) सव्वीस फक्त) एवढी 
रक्‍कम सदर प्रकल्पाचे पुरवठादार (System ॥॥७9७०) मे.महेंद्रा डिफेंस सर्व्हिसेस लि. यांना 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर रक्कमेची देयके अदा करतांना प्रचलित कर वजाती करुन अदा करण्यात यावी. 
तसेच सदर रक्कमेच्या देयकात १८% जीएसटी (९%-७७81 व ९%-5७81) कराचा समावेश आहे. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे होणारा खर्च हा खर्च “मागणी क्र. बी-०१, २०५५-पोलीस, 
११५-पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण, ०१-विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प, (०१)(०२) - महाराष्ट्र 
आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणा राबविण्याकरीता पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (१००% केंद्र 
पुरस्कृत) (२०५५ ए१३२), ५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व तो सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदरहु निधी आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
“नियंत्रण अधिकारी” व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका-याला “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणुन घोषीत करण्यात यावे. तसेच त्यांनी उपरोक्त निधी आहरित करुन 
MAHINDRA DEFENCE SYSTEMS LTD या कंपनीच्या 209-2014, Kailash Building 26, 
Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 येथील HDFC बँकेच्या शाखेचे खाते 
% .00030310014800 (IFSC Code - HDFC0000003) या खात्यावर जमा करावा. 


षु. सदर निधी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणांतर्गत डायल-११२ प्रकल्प राबविण्यासाठी 
तसेच प्रकल्पाशी निगडीत आव्यक बाबींवर निधी खर्च करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालय, नवी 
दिल्ली यांच्या दि.१६.०५.२०१७ च्या पत्रामधीलळ अटी व शर्तीनुसार खर्च करावा व खर्च करण्यात 
आलेल्या रकमेची विहीत नमुन्यातील उपयोगिता WATTS (Form 19-A) मध्ये भरुन केंद्रीय गृह 
मंत्रालय, नवी दिल्ली यांना सादर करावीत व त्याची एक प्रत राज्य शासनास सादर करावी. तसेच 
नियम GER rule 211 (1) नुसार अनुदाबाबत खाता मंजूर प्राधिकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय यांच्या 
अंतर्गत ऑडिट शाखेस वेळोवेळी तपासणीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात यावे. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.७०/२०२१/व्यय-७, 
दि.२९.०१.२०२१ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र- ३६१७/प्र.क्र.११/भाग-४/पोल-३ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३०१७२६२१५४२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by GAIKWAD KAILAS ARJUN 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
G A | KWA DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtt 
D 2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a708cc03 
b46cd241a604d42bb, 
pseudonym=98E519306D20397D354BD181099105FOAC1EFDE 


KA | LA S A RJ U N ber=47D 1607 17AE29C2D266 1B5275D8B9B4CFAE938 


93BE65A27853145A4C04D865CD, GAIKWAD KAILAS ARJUN 
ite: 2021.03.30 17:32:44 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, गृह यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 


. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
९. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१०.अपर पोलीस महासंचालक, नि. व स., महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१२.महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५.मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि., अंधेरी पुर्व. 

१६.वित्त विभाग, व्यय-७/वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.अर्थसं-१/गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


रोख शाखा/गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१९. निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


